अवेद्य दारुधंद्यावा बंदी आणण्यासाठी तालुका 
स्तरीय समितीची स्थापना.. 


Oe a a a re me ae ee me ae ne ie oe 


र गृह विभाग । — 
शासन निर्णय क्रमाक; सीएलसी-११०१/सीआर-१/माग-२/इएक्ससी-२. 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ३२, दिनाक: ०६ डिसेंबर, २००२. 


were: अवैद्य दारुनिर्मिती व विक्रीवर पायबंद घालणेसाठी विविध परिपत्रके. शासन 

स्तरावरुन निर्गमित करण्यात आलेली आहेत. तथापि, शासनाच्या असे निदर्शनास आले 

आहे की, वरील परिपत्रकातील सूचनांची अंमलबजावणी ही काटेकोरपणे. केली जात नाही. 
यास्तव, शासनाने अवैद्य वारुधंद्याच्या अनुशंगाने. काढलेल्या आदेशाचे योग्य पालन होते की 

ee हे on तालुकास्तराबर खालीलप्रमाणे. समिती स्थापन करण्याचा निर्णय 
ला आहे. , 


निर्णय.- प्रस्तावनेत नमुद केल्याप्रमाणे राज्यातील प्रत्येक तालुक्यात सबंधित तालुक्याचे 
तहसिलदार यांच्या .. अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरीय समिती गठील करण्यात यावी, हया 
समितीत ५०% सदस्य हे महिला सदस्य असावेत. समितीची रचना पुढीलप्रमाणे राहील. 


१) तहसिलदार - अध्यक्ष 
२) भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन 

महाराष्ट्रा यांचा एक प्रतिनिधी - सदस्य 
3) स्वातंत्र्य सैनिक (असल्यारा एक -  -' सदस्य 
४) तालुक्यातील cts संस्थाचा 

एक प्रतिनिघी- सदस्य 
4) शासन मान्य महादिद्यालय़ाचे प्राचार्य- सदस्य 


६) पत्रकार, वकिल, सामाजिक कार्यकर्ता, 
समाजातील प्रतिष्ठीत नागरीक 


(प्रत्येकी रक)- सदस्य. 

७) तालुक्याच्या पोलीस ठाण्याचे 
अंमलदार/ठाणेदार, सदस्य 

८) राज्य उत्पादन शुल्क उपविभागाचा - 
निरीक्षक- सदस्य सचिव 


२, या समितीवरील अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती जिल्हाधिकारी यानी संबंधीत 
जिल्हयाचे पालकमंत्री यांच्याशी. विचार विनिमय करुन करावी. समितीचा कार्यकाल तीन 
वर्षांचा राहील. मात्र नविन समिती अस्तित्वात येईपावेतो जुनी समिती कार्यरत राहील. 

3. समितीचे कार्यक्षेत्र फक्त तालुक्या पुरते मर्यादित राहील. व समितीचे कार 
शासनाने ode दारुबंदीच्या अनुषंगाने काढलेल्या आदेशाचे योग्य पालन होते की नाही हे 
पाहणे अश्सेल. | 

8. समितीने महिन्यातून एकदा बैठक घ्यावी ब गावातील ameter दारुबंदीची 


मागणी उअसूनही पोलीस खाते कार्यवाही करीत नसल्यास समिती त्यावर विचार विनिमय 


करुन त्याबाबलचा अहवाल जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत क्षेत्रीय पोलीस 


निरीक्षक/पोलीस आयुक्त यांना पाठविल. सदर अहवालाची शहानिशा करुन क्षेत्रीय पोलीस 
महानिरीक्षक/पोलीस आयुक्‍त संबंधित पोलीस अधिकारी/कर्मचारी याच्यावर योग्य ती 


कार्यवाही करतील 


धत 


समिलीवरील. अशासकीय सदस्यांना प्रवास भत्ता किंवा इतर कोणतेही भत्ते देय 


राहणार नाहीत 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल याच्या आदेशानुसार व नावाने 


नर रे 211001: 
( वाय. टी. tree ) 
कार्यासन अधिकारी,गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुबई: 
पोलीस-महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुबई. 

सर्व पोलीस आयुक्‍त 

सर्व विभागीय उपआयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, 

सर्व जिल्हाधिकारी, 

सर्व पोलीसं अधीक्षक, 

सर्व अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, 

सर्व तहसिलदार, 


मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


. सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


महसूल व वन am, मंत्रालय, मुंबई 
कार्यासन वि.शा.५; गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


Preset, 


